सरळसेवा लिपिक-टंकलेखक परीक्षा- 

२०२१ मधून मंत्रालय/बृहन्मुंबई शासकीय 
कार्यालयात नियतवाटप केलेल्या व अतिरिक्‍त 
ठरलेल्या उमेदवारांचे लिपिक टंकलेखक 
पदावर फेर नियतवाटप 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांकः एएससी-१५२३/प्र.क्र.१२२/ प्रशा-३ ( कार्या १४-ओ) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दूरध्वनी क्रमांक : २२७९४१७२ 
दिनांक : २१ नोव्हेंबर, २०२३ 

संदर्भ - समक्रमांकित शासन ज्ञापन दि.०४.१०.२०२३ 
ज्ञापन: 

सरळसेवा लिपिक-टंकलेखक(मराठी/इंग्रजी) (मुख्य) परीक्षा-२०२१ च्या अंतिम निकालाच्या 
आधारे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शिफारस केलेल्या उमेदवारांचे लिपिक-टंकलेखक (मराठी/ 
इंग्रजी) पदावर संदर्भाधीन ज्ञापनान्वये मंत्रालय / बृहन्मुंबईतील शासकीय कार्यालयात नियतवाटप 
करण्यात आले होते. परंतु नियतवाटप केलेल्या काही कार्यालयात काही उमेदवार हे अतिरिक्‍त 
ठरल्यामुळे सदर उमेदवारांचे प्रशासकीय कारणास्तव सोबतच्या विवरणपत्रामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे 
लिपिक-टंकलेखक (मराठी/ इंग्रजी) पदावर फेरनियतवाटप करण्यात येत आहे. 
२. अतिरिक्त ठरलेल्या उमेदवारांनी सुधारीत नियतवाटप केलेल्या मंत्रालयीन विभाग/ बृहन्मुंबई 
शासकीय कार्यालयात दि. ३०.११.२०२३ पर्यंत रुजू व्हावे व रुजू अहवाल सामान्य प्रशासन विभाग 
प्रशा -३ (१४-अ) मध्ये सादर करावा. तसेच उपरोक्त नमूद उमेदवारांची सेवाज्येष्ठता दि. ०४.१०.२०२३ 
रोजीच्या शासन ज्ञापनातील तदतुदीनुसार अबाधित राहील. 
a संदर्भाकित दिनांक ०४.१०.२०२३ रोजीच्या ज्ञापनामध्ये नमूद केलेल्या अन्य अटी व शतींच्या 
अधीन राहून सदर उमेदवारांची नियुक्‍ती करण्याबाबत संबंधित मंत्रालयीन विभाग/ बृहन्मुंबई शासकीय 
कार्यालयाने कार्यवाही करावी. 
छ. सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३११२११६०१४६९७०७ असा आहे. हे ज्ञापन 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by AKSHATA KAMOSH DESAI 
Date: 2023.11.21 16:07:25 +05'30' 


(अ. का.देसाई) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
उमेदवारासाठी सहपत्रे: १) रुजू अहवाल 


२) नियतवाटप केलेल्या कार्यालयांच्या पत्त्यांची यादी 
कार्यालयांसाठी सहपत्रे : १ उमेदवारांच्या नावाची यादी (उमेदवारांचा भ्रमणध्वनी व ई मेल क्रमांकासह) 
२) उमेदवाराने आयोगास सादर केलेल्या आवेदनपत्राची संगणकीय प्रत व 
ओळखपत्राची प्रत 


शासन निर्णय क्रमांकः शासन निर्णय क्रमांक लिहा 


3) लिपिक-टंकलेखक परीक्षा-२०२१ साठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने 

दिलेल्या जाहिरातीची प्रत (अधिसूचना) 

४) प्रतिवेदन नमूना (उमेदवार दिनांक ३०.११.२०२३ पर्यंत 
विभाग/ कार्यालयात नियुक्तीसाठी हजर न झाल्यास त्या उमेदवाराच्या 
आवेदनपत्राच्या संगणकीय व ओळखपत्राच्या प्रतीसह कोणत्याही 
परिस्थितीत दिनांक ०४.१२.२०२३ पर्यंत या विभागास पाठविण्यात यावा.) 

५) लिपिक-टंकलेखक (मराठी/इंग्रजी) मुख्य परीक्षा २०२१ करीता 
शिफारसपात्र ठरलेल्या उमेदवारांनी मुख्य परीक्षेच्यावेळी सादर केलेल्या 
ओळखपत्राची प्रती. 


) अवर सचिव (आस्थापन), संबंधित मंत्रालयीन विभाग, यांना उपरोक्‍त सहपत्रांसह. 

) नियुक्ती प्राधिकारी, संबंधित बृहन्मुंबईतील शासकीय कार्यालय, यांना उपरोक्‍त सहपत्रांसह. 
३) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, यांना उपरोक्‍त सहपत्रांसह. 

) सर्व संबंधित उमेदवार, यांना रुजू अहवालाचा नमुना प्रतीसह (ई मेल द्वारे). 

) संग्रहार्थ (साप्रवि/प्रशा-३ (१४-अ)). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


विवरणपत्र 


सरळसेवा लिपिक-टंकलेखक परीक्षा २०२१ मधून मंत्रालय/ बृहन्मुंबई शासकीय कार्यालयात नियतवाटप केलेल्या व अतिरिक्‍त ठरलेल्या उमेदवारांचे फेरनियतवाटप 


मंत्रालय व बृहन्मुंबई शासकीय कार्यालय फेरनियतवाटप एकत्रित यादी 


स 
SC-General-3 पोलीस आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई 


ळ्या | 
> 

डाळे 
=] 


NANDAL MEENAKSHI ANAND 


MADANE DNYANOBA PANDURANG मि 
' 


मंत्रालयीन विभागांचे पत्ते 


अवर सचिव (आस्थापना), We विभाग, 2 रा मजला, मंत्रालय, मुख्य इमारत , मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु 


चौक, मुंबई ४०० ०३२. दूरध्वनी क्र. २२०२५०८८, २२७९३८५८ 
अवर सचिव (आस्थापना), महसूल व वन विभाग, पहिला मजला, मंत्रालय, मुख्य इमारत ,मादाम कामा रोड, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र. २२०४८५०४/२२७९३८०० 


बृहन्मुंबईतील शासकीय कार्यालयांची यादी 


अ.क्र. | कार्यालयाचे नाव बृहन्मुंबईतील शासकीय कार्यालयाचे पत्ते 


| राज्य निवडणूक आयोग, मुंबई नवीन प्रशासन भवन, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा 
राजगुरु चौक, मुंबई- ४०० ००३२ 


२ पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई TAT आयुक्त कार्यालय, नवीन प्रशासकीय 
इमारत,२ रा मजला, डॉ.डी.एन.रोड, बृहन्मुंबई ४०० 


0०१ 


३ विमा संचालनालय, मुंबई विमा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, गृहनिर्माण भवन 
(म्हाडा) २६४, पहिला मजला, कलानगरसमोर,बांद्रे(पूर्व) 
मुंबई ४०० ०५१. 


बृहन्मुंबईतील शासकीय कार्यालये 


सरळसेवा लिपिक-टंकलेखक परीक्षा-२०२१ च्या परीक्षेमधून नियतवाटप केलेल्या व अतिरिक्त ठरलेल्या 
बृहन्मुंबई शासकीय कार्यालयात शिफारस झालेल्या उमेदवारांचा रुजू अहवाल 


उमेदवाराचे नांव a 


(विवाहित महिलांच्या बाबतीत लग्नानंतरचे 
नांव) 


उमेदवाराची जन्मतारीख 


उमेदवाराची शौक्षणिक अर्हता 


उमेदवाराचा शिफारस क्रमांक 


उमेदवाराचा गुणवत्ता क्रमांक 


शिफारस ज्या पदावर झाली ते पद (लिपिक- 
टंकलेखक) मराठी/इंग्रजी 


ज्या प्रवर्गातून शिफारस केली तो प्रवर्ग 


उमेदवाराचा स्वत:चा मूळ प्रवर्ग 


उमेदवाराचा भ्रमणध्वनी क्रमांक 


उमेदवाराचा ई-मेल आय.डी. 


प्रति, 

अवर सचिव (कार्यासन प्रज्ञा-३ (कार्या १४-अ) } , 

सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, 

५वामजला, खोली क्रमांक ५५७-ए (विस्तारित), 

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 

मुंबई ४०० ०३२. 
महोदय, 

मी खाली सही करणार श्री/श्रीमती 
नमूद करतो/करते की, आपले ज्ञापन क्रमांक: एएससी १५२३ / प्र.क्र. १२२ / १४-अ, दिनांक २१ नोव्हेंबर 
,२०२३ मला मिळाले. त्यानुसार 
कार्यालयात मी दिनांक रोजी रुजू झालो/झाळे. सदरहू माहिती आपणास उचित 
कार्यवाहीसाठी कळविण्यात येत आहे. 


आपला/आपली विश्वासू, 
( ) 
उमेदवाराची सही व नांव 
कार्यालयाचे नांव व पत्ता 
टीप- १. नियतवाटप केलेल्या कार्यालयात हजर झाल्यानंतर उमेदवाराने तात्काळ वरील पत्र या विभागाकडे पाठवावे. 
अन्यथा त्यांना दिलेली नियुक्ती त्यांनी स्विकारली नाही असे समजून योग्य ती पुढील कार्यवाही केली जाईल 
याची त्यांनी नोंद घ्यावी. 


२. ज्ञापनामध्ये उमेदवाराच्या नावापुढे दर्शविलेला क्रमांक हा त्याचा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडील शिफारस 
यादीतील शिफारस व गुणवत्ता क्रमांक आहे. तो क्रमांक वर दर्शविलेल्या ठिकाणी नमूद करावा. 


मंत्रालयीन विभाग 
सरळसेवा लिपिक-टंकलेखक परीक्षा-२०२१ च्या परीक्षेमधून नियतवाटप केलेल्या व अतिरिक्त ठरलेल्या 


मंत्रालयीन विभागात शिफारस झालेल्या उमेदवारांचा रुजू अहवाल 
उमेदवाराचे नांव Fa 


(विवाहित महिलांच्या बाबतीत लग्नानंतरचे 
नांव) 


उमेदवाराची जन्मतारीख 


उमेदवाराची शौक्षणिक अर्हता 


उमेदवाराचा शिफारस क्रमांक 


उमेदवाराचा गुणवत्ता क्रमांक 


शिफारस ज्या पदावर झाली ते पद (लिपिक- 
टंकलेखक) मराठी/इंग्रजी 


ज्या प्रवर्गातून शिफारस केली तो प्रवर्ग 


उमेदवाराचा स्वत:चा मूळ प्रवर्ग 


उमेदवाराचा भ्रमणध्वनी क्रमांक 


उमेदवाराचा ई-मेल आय.डी. 


प्रति, 

अवर सचिव कार्यासन प्रश्‍ा-३ (कार्या१४-अ)), 

सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, 

५वामजला, खोली क्रमांक ५५७-ए (विस्तारित), 

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 

मुंबई ४०० ०३२. 
महोदय, 

मी खाली सही करणार श्री/श्रीमती 
नमूद करतो/करते की, आपले ज्ञापन क्रमांक: एएससी १५२३ / प्र.क्र. १२२ / १४-अ, दिनांक २१ नोव्हेंबर 
,२०२३ मला मिळाले. त्यानुसार 
कार्यालयात मी दिनांक रोजी रुजू झालो/झाले. सदरहू माहिती आपणास उचित 
कार्यवाहीसाठी कळविण्यात येत आहे. 


आपला/आपली विश्वासू, 
( ) 
उमेदवाराची सही व नांव 
कार्यालयाचे नांव व पत्ता 
टीप- ३. नियतवाटप केलेल्या कार्यालयात हजर झाल्यानंतर उमेदवाराने तात्काळ वरील पत्र या विभागाकडे पाठवावे. 
अन्यथा त्यांना दिलेली नियुक्ती त्यांनी स्विकारली नाही असे समजून योग्य ती पुढील कार्यवाही केली जाईल 
याची त्यांनी नोंद घ्यावी. 


४. ज्ञापनामध्ये उमेदवाराच्या नावापुढे दर्शविलेला क्रमांक हा त्याचा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडील शिफारस 
यादीतील शिफारस व गुणवत्ता क्रमांक आहे. तो क्रमांक वर दर्शविलेल्या ठिकाणी नमूद करावा. 


सरळसेवा लिपिक-टंकलेखक परीक्षा-२०२१ च्या परीक्षेमधून नियतवाटप केलेल्या व अतिरिक्त ठरलेल्या 
बृहन्मुंबई शासकीय कार्यालयात शिफारस केलेल्या उमेदवारासंबंधी प्रतिवेदन 


प्रति, 
अवर सचिव (कार्यासन-प्रशञा-३ (कार्या-१४अ)) , 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
५वा मजला, खोली क्रमांक ५५७-ए (विस्तार), 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 


क्रमांक: (विभाग / कार्यालयाचे नांव व पत्ता) 


दिनांक - नोव्हेंबर,२०२३ 


विषय: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शिफारस केलेल्या उमेदवारांची लिपिक-टंकलेखक 
(मराठी/इंग्रजी) पदावर नियुक्ती . 
सरळसेवा लिपिक-टंकलेखक (मराठी/इंग्रजी) परीक्षा २०२१ 

संदर्भ: सामान्य प्रशासन विभागाचे पत्र क्रमांक:ःएएससी १५२३/प्र.क्र.१२२ /१४-अ, दिनांक 
२१ नोव्हेंबर, २०२३ 


संदर्भाधीन उमेदवारांबाबतचे प्रतिवेदन पुढीलप्रमाणे आहे:- 


(अ) नियुक्ती स्विकारणारे उमेदवार 
अ.क्र उमेदवाराचे नांव गुणवत्ता क्रमांक 


(ब) नियुक्‍ती न स्विकारणारे उमेदवार 


अ.क्र उमेदवाराचे नांव गुणवत्ता क्रमांक 


वरील (अ) येथे दर्शविलेल्या उमेदवारांनी योग्य ती प्रमाणपत्रे सादर केली असून ते 
लिपिक-टंकलेखक (मराठी/इंग्रजी) पदावरील नियुक्तीसाठी आवश्‍यक त्या सर्व अटी पूर्ण करीत 
असल्याने त्यांच्या नेमणूकीबाबतचे आदेश निर्गमित करण्यात आले असून त्यांच्या प्रती सोबत 
जोडण्यात आल्या आहेत. तसेच विहित कालावधीत नियुक्‍ती न स्विकारणा-या (ब) येथे दर्शविलेल्या 
उमेदवारांचे मूळ अर्ज सोबत परत पाठविण्यात येत आहे. 


सहपत्र - वरीलप्रमाणे. 


दिनांक - नोव्हेंबर,२०२३ (नियुक्ती प्राधिका-यांची सही व पदनाम) 


सरळसेवा लिपिक-टंकलेखक परीक्षा-२०२१ च्या परीक्षेमधून नियतवाटप केलेल्या व अतिरिक्त ठरलेल्या 
मंत्रालयीन विभागात नियतवाटप केलेल्या उमेदवारासंबंधी प्रतिवेदन 


प्रति, 
अवर सचिव (कार्यासन-प्रशञा-३ (कार्या-१४अ)) , 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
५वा मजला, खोली क्रमांक ५५७-ए (विस्तार), 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 


क्रमांक: (विभाग / कार्यालयाचे नांव व पत्ता) 


दिनांक - नोव्हेंबर,२०२३ 


विषय: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शिफारस केलेल्या उमेदवारांची लिपिक-टंकलेखक 
(मराठी/इंग्रजी) पदावर नियुक्ती . 
सरळसेवा लिपिक-टंकलेखक (मराठी/इंग्रजी) परीक्षा २०२१ 

संदर्भ: सामान्य प्रशासन विभागाचे पत्र क्रमांक:ःएएससी १५२३/प्र.क्र. १२२/१४-अ, दिनांक 
२१ नोव्हेंबर, २०२३ 


संदर्भाधीन उमेदवारांबाबतचे प्रतिवेदन पुढीलप्रमाणे आहे:- 
(आ) नियुक्ती स्विकारणारे उमेदवार 
अ.क्र उमेदवाराचे नांव गुणवत्ता क्रमांक 
(ब) नियुक्‍ती न स्विकारणारे उमेदवार 


अ.क्र उमेदवाराचे नांव गुणवत्ता क्रमांक 


वरील (अ) येथे दर्शविलेल्या उमेदवारांनी योग्य ती प्रमाणपत्रे सादर केळी असून ते लिपिक- 
टंकलेखक (मराठी/इंग्रजी) पदावरील नियुक्तीसाठी आवऱ्यक त्या सर्व अटी पूर्ण करीत असल्याने 
त्यांच्या नेमणूकीबाबतचे आदेडा निर्गमित करण्यात आले असून त्यांच्या प्रती सोबत जोडण्यात 
आल्या आहेत. तसेच विहित कालावधीत नियुक्‍ती न स्विकारणा-या (ब) येथे दर्शविलेल्या 
उमेदवारांचे मूळ अर्ज सोबत परत पाठविण्यात येत आहे. 


सहपत्र - वरीलप्रमाणे. 


दिनांक - नोव्हेंबर,२०२३ (नियुक्ती प्राधिका-यांची सही व पदनाम) 


